अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
सातारा व त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या विभाग 
व उप विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापना व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०/२२०२० या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ.... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२८/१९)/ मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ ऑक्टोंबर, २०१९. 


वाचावे: 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२८/१९)/मोप्र-१, 
दि.२७/०३/२०१९. 
२) अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा यांचे पत्र 
क्र.सापाप्रम/आस्था-१/४९८०/२०१९ व क्र.आस्था-७/मुदतवाढ/रु.अ.आ./ ४९८१/ 
२०१९ दि.२३/०८/१९ चे पत्र. 
शासन निर्णय : 


सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा यांनी त्यांच्या मंडळ कार्यालय व त्यांच्या 


अधिपत्याखाली असलेल्या विभाग व उप विभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थानेवरील 


एकूण ७९७ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“अ*) तसेच रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ५६ 


अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“ब*) दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० या कालावधीकरीता 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च, “मागणी क्र. आय-५ (नियत अस्थायी 


आस्थापना) ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व 


इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०४) योजनेत्तर- वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंडशादान, (०४) 


(09) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भागभांडवळी अंशदान (४७०१ आय १६२)” या 


ळेखाशिर्षाखाली महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास प्रदान करण्यात आलेल्या 


प्राधिकारानुसार त्यांचेकडीळ उपलब्ध निधीतून भागविण्यात यावा. 


३. रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च, “मागणी क्रमांक आय-५ 


(रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना) ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (१९०) 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२८/१९)/ मोप्र-१ 


सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (०२) योजनांतर्गत, (०२) (०१) महाराष्ट्र कृष्णा 


खोरे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (४७०१ एच ६२९)” या लेखाशिर्षाखाली महाराष्ट्र 


कृष्णा खोरे विकास महामंडळास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार त्यांचेकडीळ उपलब्ध 


निधीतून भागविण्यांत यावा. 


४. या आदेशान्वये रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मुदतवाढ देण्यात येत असलेल्या 


पदांपैकी जे पदधारक दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० या कालावधीत सदर पदावर कार्यरत 


राहतील, त्या दिनांकापर्यंतच सदर मुदतवाढ लागू राहील. 


प्‌. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६.क्र.प्र/८/१६ / 


आ.क.पु., दि.११/०९/२०१९ अन्वये या विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९१०१५१५०८४६१९२७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 


R a nj | t DN: CN = Ranjit Shivajirao Ahire, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 


5 h iva| | rao Ah j (@ Department 


Date: 2019.10.15 15:12:39 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 
सहपत्र : विवरणपत्र “अ” व “ब” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत सहपत्रासह- 

१. महालेखापाल, १ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 

४. मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे. 

५. अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा. 

६. कार्यकारी अभियंता, धोम बलकवडी प्रकल्प विभाग, वाई. 

७. कार्यकारी अभियंता, धोम कालवे विभाग क्र.२, सातारा. 

८. कार्यकारी अभियंता, कण्हेर कालवे विभाग क्र.२, करवडी (कराड). 

९. कार्यकारी अभियंता, जिहे कठापूर उपसा सिंचन विभाग, सातारा. 

१०. कार्यकारी अभियंता, उरमोडी धरण विभाग, सातारा. 

११. कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, सातारा. 

१२. क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३. क.अ., आस्था (पुनर्रचना) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रत, 

मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२८/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र”अ“ 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२८/१९) /मोप्र-१, दिनांक : १५/१०/२०१९ चे सहपत्र. 
अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा व त्यांचे अधिपत्याखाली असलेल्या विभाग व उप 
विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/१०/२०१९ ते 


दि.२९/०२/२०२०. 
अ.क्र पदनाम मंडळ धोम धोम | कण्हेर | जिहे | उरमोडी| लघु | एकूण 
कार्यालय | बलकवडी | कालवे | कालवे | कटापूर | धरण | पाटबंधारे 
प्रकल्प | विभाग | विभाग | उपसा | विभाग, | विभाग, 
विभाग, । क्र.२, | क्र.२, | सिंचन | सातारा | सातारा 
वाई सातारा | करवडी | विभाग, 
सातारा 
| 9 | 2 3 | ४ | षु ६ | 6 | ८ ९ १० | ० 
१ | अधीक्षक अभियंता १ शिश | oo | po Pe =o et] १ 
२ । कार्यकारी अभियंता pe q q q q q q ६ 
३ | उप अभि./अधिकारी १ 9 & ९ & 9 & ४२ 
४ | कअ/झाअ/सअश्रे-२ १ १७ २५ २६ २४ २८ २१ १५२ 
५ | विभागीय लेखापाल 10 | 0 | q q q q q षु 
६ । अधीक्षक १ शि ol 2 Pe शि hse 2 ee q 
७ | प्रथम लिपीक po | za १ १ १ १ १ षु 
उच्वश्रेणी 9 | शि शि शि a शि 9 
लघुलेखक 
९ । निम्नश्रेणी शिंगी १ १ १ १ १ १ ६ 
लघुलेखक 
qo | टंकलेखक q ह ९ ११ ८ ९ ८ uy 
११ | वरिष्ठ लिपीक ae ४ ११ १३ १० ११ ९ ष्ट 
१२ | कनिष्ठ लिपीक po | ९ १५ २० १४ १६ १२ ८६ 
93 प्रमुख आरेखक po | | ¢ | | ey) po | oo | Le po | za 
१४ | आरेखक poe 1 0__| १ १ १ १ poe ४ 
१५ | सहा. आरेखक po | Lee oi q q q q q षु 
१६ | अनुरेखक <a 8 ६ ८ 4 g 4 ay 
१७ | भांडारपाल po | | @ | q q q q q षु 
१८ | सहा भांडारपाल poe poe | q q q q q षु 
१९ | संगणक १ १ १ १ १ १ १ ७ 
२० | वाहनचालक १ ७ ७ ९ ६ ७ ६ ४३ 
२१ | स्था.अ.सहाय्यक 10 Seg २४ ३२ २० २४ २० १४४ 
२२ । नाईक poo p 0__| q q q q q षु 
२३ | शिपाई po | ९ १६ २१ १५ १७ ११ ८९ 
२४ | चौकीदार 10 षु ७ ९ & 9 4 ३९ 
एकूण ८ ९७ १३६ १७८ १२४ १४२ ११२ | ७९७ 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 
ivajirao Ahire, C = IN, 8 


ij ivail | DN: CN = Ranjit Shi 
Ranjit Shivajirao Ahire 2x:cx; Panis 
Water Resources Department 
Date: 2019.10.15 15:13:13 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 


iovernment Of Maharashtra, OU = 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२८/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र“ ब” 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२८/१९) /मोप्र-१, दिनांक : १५/१०/२०१९ चे सहपत्र. 
अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा व त्यांचे अधिपत्याखाली असलेल्या विभाग 
व उप विभागीय कार्यालयातील रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी 
दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२०. 


अनुक्रमांक कर्मचा-यांचे नांव सर्वश्री. पदनांम संवर्गनिहाय yal 
पदसंख्या दिनांक 
|: -. ब | २ ३ = 4 
(अ) कण्हेर कालवे विभाग क्र.२,करवडी (कराड) 
१ दत्तात्रय शिवाजी मोहिते मुकादम 3 39/04/2028 
2 राजेंद्र जगन्नाथ राजमाने ३१/०७/२०२४ 
३ नामदेव मारुती सुतार ३१/१०/२०२१ 
8 हणमंत केशव घाडगे मजूर २ ३१/०५/२०२२ 
षु शशिकांत रामचंद्र खरात ३१/०७/२०२५ 
६ कृष्णात यदू यादव चौकीदार १ ३१/०३/२०२२ 
७ विश्वास बाळासो डुबल तारतंत्री १ ३१/०५/२०२० 
एकूण | oo | 
(ब) धोम कालवे विभाग H.2, सातारा 
१ अविनाश राजाराम गुरव मुकादम १ ३०/०४/२०२० 
2 उत्तम गंगाराम घोरपडे चौकौदार ४ ३१/०५/२०२२ 
३ शांकर मारुती निकम ३१/१२/२०२० 
४ हणमंत बाबूराव जाधव ३१/०५/२०२६ 
षु पोपट डहांकर पिसे ३१/१०/२०२३ 
६ प्रकाशा शिवराम बंडलकर मजूर & ३०/०६/२०२४ 
७ दिलीप लक्ष्मण जाधव ३०/०४/२०२३ 
८ सदाशिव दिनकर पवार ३०/०६/२०२३ 
९ दत्तात्रय जगन्नाथ देशमुख ३०/०६/२०२७ 
१० विजु हणमंत जाधव २८/०२/२०२८ 
११ उत्तम महादेव गायकवाड २८/०२/२०२८ 
१२ शंकर सखाराम फरांदे पहारेकरी 4 ३०/०६/२०२० 
१३ महादेव आबाजी फाळके ३१/०१/२०२१ 
१४ प्रल्हाद एकनाथ शिदे ३१/०५/२०२२ 
१५ पांडुरंग खाशाबा क्षिरसागर ३१/०१/२०२० 
१६ आभिमन्यु मच्छिद्र कुंभार ३१/०५/२०२६ 
१७ निर्मला होखर नरवाळे भंगी (मेहत्तर/मैळावाहक) १ ३१/१२/२०१९ 
एकूण 1१७ | 
(क) धोम बलकवडी प्रकल्प विभाग वाई 
q विनोद रामचंद्र फाळके स्टोन क्रे.आपरेटर (मेस्त्री) q ३१/०७/२०२० 
२ बन्सीलाल नथू दौड पहारेकरी १ ३१/०७/२०२२ 
३ शिवाजी सिताराम गव्हाणे मजूर १ ३१/०५/२०२१ 
४ विश्वास लक्ष्मण फणसे स्वच्छक (मजूर) १ ३०/०९/२०२१ 
एकूण ०४ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१९/(प्र.क्र.१२८/१९)/ मोप्र-१ 


अनुक्रमांक कर्मचा-यांचे नांव सर्वश्री. पदनांम संवर्गनिहाय सेवानिवृत्त 
पदसंख्या दिनांक 
Fa 2 3 | 8 | 4 
(S) उरमोडी धरण विभाग,सातारा 
१ भगवान गणपती जाधव रस्तारुळचालक ३१/०७/२०२२ 
२ अशोक निवृत्ती भुजबळ मुकादम ४ ३१/०५/२०२२ 
3 अरुण बाळकृष्ण वैकुळ ३१/०७/२०२५ 
8 तेय्यब मुस्तफा मुलाणी ३१/०५/२०२१ 
4 नामदेव रामचंद्र सुतार ३१/१०/२०२३ 
& सोमनाथ मारुती पवार चौकीदार २ ३१/०५/२०२० 
9 शिवाजी तायाप्पा गोरे ३१/०५/२०२१ 
गोकुळ लक्ष्मण चव्हाण पहारेकरी 3 ३१/०७/२०२५ 
९ हणमंत रामचंद्र गिरी (गोसावी) ३०/११/२०२० 
१० महादेव जगन्नाथ महाजन ३१/०१/२०२० 
११ तानाजी महादेव चव्हाण मजूर ९ ३१/०३/२०२० 
१२ हणमंत आनंदा चोरट ३१/०५/२०२० 
१३ अशोक नारायण सावंत ३१/०५/२०२१ 
१४ उत्तम सखाराम जाधव ३०/०६/२०२१ 
१५ सरदार खुदबुद्दिन मणेर ३१/१०/२०१९ 
१६ विष्णू जगन्नाथ ASH ३१/१२/२०२० 
१७ संजय विठोबा साळुंखे ३१/०५/२०२८ 
१८ चंद्रकांत दिनकर येवले ३१/०५/२०२२ 
१९ सतिडा आनंदराव चव्हाण ३०/०६/२०२३ 
२० श्री. महिपतराव गुलाबराव शिगटे स्वच्छक १ ३०/०४/२०२३ 
एकूण २० 
(इ) लघु पाटबंधारे विभाग, सातारा 
१ निवृत्ती ज्ञानदेव कांबळे मदतनीस १ ३०/०४/२०२० 
२ विजय बाबुराव कदम चौकीदार २ ३०/११/२०२२ 
३ कृष्णा लक्ष्मण खेडेकर ३१/०५/२०२० 
8 दादा महादेव जाधव मजूर २ ३१/०५/२०२१ 
4 भालचंद्र लक्ष्मण पाटील ३१/०१/२०२३ 
एकूण ०५ 
(ई) जिहे कठापूर उपसा सिंचन विभाग,सातारा 
१ मनोहर विष्णु कडव मजूर 3 30/04/2024 
२ दिलीप संतराम पोतदार ३१/०७/२०२५ 
सुरेश राजाराम वाघमळे ३०/०६/२०२४ 
एकूण ०३ 
एकूण (अ--ब--क--ड--इ--ई) ५६ 
डड ‘i i Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 
Ranjit Shivajirao ७५०५०५७५०७ ५७८ 
Ahire Date: 2019.10.15 15:13:35 +0530" 
(र. शि. अहिरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


